जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक -११मे, २०२२. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 


प्रस्तावना :- 


जा.क्र.मु आऔ/का-१४/प्रआ/रवियो -२००१-२१/९०९, दिनांक ०८/०३/२०२२. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग 


म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 


आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जालना यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, जालना यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, जालना यांचा ठराव विचारात घेऊन जालना जिल्ह्यातील अंबड व घनसावंगी 


तालुक्यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | दर्जान्नत दर्जोन्नती 
करावयाची एकूण | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी. 
तालुका-अंबड 
ha . | साडेसावंगी हतस्तपोखरी | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १६१ 
शिव रस्ता. 
२. । प्रजिमा-२१ ०/०० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १६२ 
निहालसिंगवाडी ते एकतुनी 
रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


३. | ठिवनगर डब्बर वस्ती ते | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण APT १६३ 
दगडीवस्ती रस्ता. 

४. । चिकनगांव ते बाजार | ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १६४ 
वाहेगांव रस्ता. 

५. । रामा-२२५ लोणारभायगांव | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १६५ 
टॉवर ते लबडे वस्ती रस्ता. 

६. | बदनापूर इजिमा-१७९ ते | ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १६६ 
तांदुळवाडी रस्ता. 

७. | खेडगांव इजिमा-२८ ते| ०/०० ते १/६०० | १.६०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १६७ 
आनंदवाडी रस्ता. 

८. | अंतरवाला ते झोपडपट्टी | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- १६८ 
रस्ता. 

९. | ग्रामा-१५७ कौचरवाडी ते | ०/०० ते १/०० ।१.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १६९ 
चारावंडे वस्ती रस्ता. 

षि ०. | लोणारभायगांव ते मानेवस्ती | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १७० 
रस्ता. 

| इजिमा-२८ ते दडापुते वस्ती | ०/०० ते 9/00 | 4.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १७१ 
रस्ता. 

१२. | प्रजिमा-१७ ते भालेवस्ती | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १७२ 
रस्ता. 

१३. | आलमगांव ते हनुमानगनर | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. । ग्रामीण APT १७३ 
ते इजिमा-२८ रस्ता. 

१४. | शिराढोण ते कोलवे वस्ती | ०/०० ते १/५०० | 4.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १७४ 
रस्ता. 

१५. | इजिमा-४६ शिराढोण ते | ०/०० ते १/५०० ।१.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १७५ 
सादरे वस्ती रस्ता. 

१६. | BRET ते जामधडे वस्ती | ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १७६ 
रस्ता. 

१७. | शिराढोण ते पायमुळे वस्ती । ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. । ग्रामीण ART १७७ 
रस्ता. 

१८. | भिवंडी बोडखा ते अंबड | ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १७८ 
रस्ता. 

१९. । नांदीवाडी ते | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १७९ 
धनगरपिंपळगांव रस्ता. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


२०. | इजिमा-२८ कर्जत ते | ०/०० ते ५/०० । ५.०० कि.मी. | ग्रामीण APT १८० 
राजपूर वस्ती रस्ता. 

२१. | अम्बुनाईक तांडा ते जाळूरा | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८१ 
रस्ता. 

२२. | इजिमा-३६ मठजळगांव ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १८२ 
मठजळगांव तांडा नं.२ 
रस्ता. 

२३. | जामखेड ते पागीरवाडी | ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १८३ 
रस्ता. 

२४. | जामखेड ते कानडगांव | ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १८४ 
रस्ता. 

२५. | कानिफनाथ मंदीर जामखेड | ०/०० ते ८/०० | ८.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १८५ 
ते पैठणवाट राममा-२११ 
रस्ता. 

२६. | जामखेड ते लिबेवाडी रस्ता. | ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १८६ 

२७. | राहुवाडी ते इजिमा-९८ | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८७ 
सोनकपिंपळगांव तांडा 
रस्ता. 

२८. | वडीलासुरा ते पिडवे वस्ती | 0/00 ते १/५०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १८८ 
रस्ता. 

२९. | शिरनेर ते भासूनाईक | ०/०० ते ६/०० |६.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१८९ 
तांडा/भिमा नाईक तांडा 
चिंचखेड रस्ता. 

३०. | लासूरा ते डोमेगांव रस्ता. । ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १९० 

३१. | डोमेगांव ते झोडेगांव रस्ता. | ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १९१ 

32. | प्रजिमा-२४ रुई-ज्योतीबा | ०/०० ते ४/०० | ४.००० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- १९२ 
तांडा ते श्रीराम तांडा रस्ता. 

३३. | प्रजिमा-४५ ते दुर्गा नाईक | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. । ग्रामीण ART १९३ 
तांडा रस्ता. 

३४. | रामा-२६ साडेगांव तांडा ते | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १९४ 
गंगा चिंचोली रस्ता. 

३५. | घुंगड हदगांव ते हसनापूर | ०/०० ते 3/400 | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १९५ 
विलासनगर रस्ता. 

३६. | इजिमा-४३ ते वैतागवाडी ते | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १९६ 
मानसिंगतांडा रस्ता. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


30. | गोदी ते राज्यमार्ग -२६ | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १९७ 
रस्ता. 

३८. | राज्यमार्ग -२६ ते सिध्देश्वर | ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- १९८ 
मंदीर रस्ता. 

३९. | प्रजिमा-२४ गणपती मंदीर ते | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १९९ 
भनंगजळगाव रस्ता. 

go. | तिर्थपुरी ते साडेगांव | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २०० 
गायकवाड वस्ती रस्ता. 

४१. | साडेगांव ते गणेठनगर तांडा | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २०१ 
रस्ता. 

४२. | हसनापूर ते कोठाळा रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २०२ 

४३. | कोठाळा ते शिदेवस्ती रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २०३ 

४४. | एकलहेरा ते WS वस्ती । ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. _। ग्रामीण मार्ग- २०४ 
रस्ता. 

४५. | प्रजिमा-२४ ते वाहुळे वस्ती | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २०५ 
रस्ता. 

४६. | एकलहेरा ते तांदळे वस्ती | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २०६ 
रस्ता. 

४७. | एकलहेरा ते जगताप वस्ती | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २०७ 
रस्ता. 

४८. | चिचखेड ते डोमेगांव रस्ता. | ०/०० ते ७/०० | ७.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २०८ 

४९. | पाथरवाला (बु) ते कुरण | ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २०९ 
रस्ता. 

yo. | रामा-२६ जांभळी मळा ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २१० 
कुरण रस्ता. 

५१. | रामा-२६ ।शाळ-१५ a | 0/00 ते १/५०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २११ 
वाळकेश्वर शिवरस्ता. 

५२. । गोरी-डोमलगांव- ०/०० ते ७/०० । ७.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २१२ 
साष्टपिंपळगांव रस्ता. 

५३. | राममा-५२ ते शारदाताई | ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २१३ 
नगर रस्ता. 

५४. । रामा-२६ गायत्रीनगर ते | ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २१४ 
अंकुडानगर राममा-५२ 
रस्ता. 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


५५. | जोडरस्ता ब्रम्हनाथनगर. । ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २१५ 

५६. । राज्यमार्ग-२६ ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २१६ 
ब्रम्हनाथनगर रस्ता. 

५७. | शिवाजीनगर राममा-५२ ते | ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २१७ 
गुंडेवाडी तांडा -पाथरवाळा 
(खु.)रस्ता. 

५८. | अंतरवाली सराटी ते ग्रामा- | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २१८ 
१४५ ते महाकाळा रस्ता. 

५९. | गोरी-गांधारी जंकान ते| ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २१९ 
लक्ष्मी आई शिव पांदन 
रस्ता. 

६०. | ग्रामा-१३१ पाथरवाला (बु.) | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २२० 
गुहीरा नाला ते गहेनीनाथ 
नगर रस्ता. 

६१. | इजिमा-१६९ गणपती मंदिर | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २२१ 
ते गुंडेवाडी तांडा रस्ता. 

६२. | ढाकलगांव ते नाझरकर | ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २२२ 
वस्ती रस्ता. 

६३. | रामा-२२४ भालगांव फाटा ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २२३ 
दहीपूरी-पराडा रस्ता. 

६४. | बारसवाडा ते कारभारी । ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २२४ 
घायाळ वस्ती पानंद रस्ता. 

६५. | सुखापुरी इजिमा-११० ते | ०/०० ते १/०० | 9.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २२५ 
देशमुखवाडी रस्ता. 

ag. | पिठोरी सिरसगांव WT) ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २२६ 
करंजळा रस्ता. 

६७. | पिठोरी सिरसगांव ते शहापूर | ०/०० ते ६/०० ।६.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २२७ 
रस्ता. 

६८. | पावसेपांगरी ते मुळेवस्ती | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २२८ 
रस्ता. 

६९. | पावसेपांगरी ते राजपूत | ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २२९ 
वस्ती रस्ता. 

७०. | प्रजिमा-२२ ते बारसवाडा ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २३० 
सोनकपिंपळगांव रस्ता. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


७१. | वलखेडा तांडा ते भालगांव | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २३१ 
रस्ता. 

७२. | कुक्कडगांव -कुक्कडगांव | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २३२ 
तांडा ते रामा-६१ रस्ता. 

७३. | कुक्कडगांव तांडा ते | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २३३ 
कवडगांव रस्ता. 

७४. | झिरपी ते सोनकर्पिपळगांव | ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २३४ 
रस्ता. 

७५. | रामा-२२४ ते भिल्ल वस्ती- | ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. । ग्रामीण APT २३५ 
बोरी रस्ता. 

७६. । पराडा ते दहीपूरी रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २३६ 

७७. | बारसवाडा वाकडे वस्ती ते । ०/०० ते ५/०० । ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २३७ 
सोनकपिंपळगांव रस्ता. 

७८. | भालगांव-भातखेडा -पराडा | ०/०० ते ५/०० |५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २३८ 
ते दहीपूरी रस्ता. 

७९. | साष्टपिपळगांव ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २३९ 
सवाठडोवस्ती रस्ता. 

८०. | बळेगांव ते हिरडपुरी रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २४० 

८१. । अपेगांव ते दहयाळा रस्ता. । ०/०० ते ५/०० । ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २४१ 

८२. | चर्मापुरी इजिमा-१६९ ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २४२ 
गणेशनगर रस्ता. 

८३. | इजिमा-१६९आवटे वस्ती ते । ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २४३ 
ग्रामा -६९ रस्ता. 

८४. | रेणापूरी ते चुर्मापूरी शिव | ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २४४ 
पांदन रस्ता. 

८५. | टाका रोड इजिमा-१०७ ते | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २४५ 
रामगव्हान झोपडपट्टी रस्ता. 

८६. | साष्टपिपळगांव ते अपेगांव | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २४६ 
रस्ता. 

८७. | पारनेर ते मार्डी रस्ता. ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २४७ 

८८. | इजिमा-१०८ ते गोविदपूर | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २४८ 
रस्ता (अंबड ते गोविंदपूर) 

८९. | पारनेर ते लालवाडी रस्ता. | 0/00 ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २४९ 

go. | दहीपूरी ते राणीउचेगांव | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २५० 
रस्ता. 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


९१. | इजिमा-३२ ते दुधपूरी तांडा | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २५१ 
रस्ता. 

९२. | शोवगा ते दुधपूरी रस्ता. ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २५२ 

९३. | मसई ते लालवाडी तांडा । ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २५३ 
रस्ता. 

९४. | पानेगांव ते राणीउचेगांव । ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २५४ 
रस्ता 

९५. | पानेगांव ते भगवाननगर | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २५५ 
वस्ती रस्ता. 

९६. | हारतखेडा इजिमा-१४३ ते | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २५६ 
शाहावस्ती रस्ता. 

एकूण २७७.१०० कि.मी. 
तालुका घनसावंगी 

दि . | राणी उचेगाव ते काशीनाथ | ०/०० ते ५/०० | 4.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १७८ 
तांडा- निपाणी पिंपळगाव 
रस्ता 

२. | राज्यमार्ग २२४ शिवाजीनगर | ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १७९ 
ते राणीउचेगाव रस्ता 

३. | निपाणी पिंपळगाव ते | ०/००ते २/०० ।२.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८० 
बिरनाळे वस्ती रस्ता 

४. | राणी उचेगांव ते हरसिंग | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १८१ 
नाईक तांडा रस्ता 

५. | राणीउचेगांव ते कवळी | ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १८२ 
वस्ती ते अंतरवाली राठी 
रस्ता 

६. | राणीउचेगांव -अर्जुननगर ते | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१८३ 
रामा २६-रस्ता 

७. | राज्यमार्ग -२२४ अंकुठानगर | ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १८४ 
ते शिंदेवडगांव रस्ता. 

८. | राज्यमार्ग -२२४ चव्हाण | ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १८५ 
वस्ती ते चापडगांव रस्ता. 

९. । चापडगांव ते कोडी | ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १८६ 
रेल्वेस्टेशन रस्ता. 

पिं ०. | चापडगांव ग्रामा २२ मोहिते | ०/०० ते ५/०० । ५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १८७ 
वस्ती ते शहोवागळ रस्ता. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


ae १. । भूतेगांव ते कोल्हापूरी बंधारा | 0/00 ते 2/400 | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- १८८ 
तालुका सरहद्द रस्ता. 

१२. | शोवगळ ते state तांडा | ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १८९ 
रस्ता. 

१३. | alae ते अंतरवाली दाई | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १९० 
रस्ता. 

१४. | चित्रवडगांव ते तालुका | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१९१ 
सरहद्द ममदाबादकडे रस्ता 

१५. | प्रजिमा- २५ ते विराटनगर | ०/०० ते 3/400 | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १९२ 
येवला रस्ता. 

१६. | करडगांववाडी ते करडगांव | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १९३ 
वाडी तांडा ते ग्रामा १३६ 
रस्ता. 

१७. | ग्रामा- १३६ ते प्रजिमा- ४५ | ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १९४ 
रांजणी रेल्वेस्टेशन रस्ता. 

१८. | येवळा ते देवळी परतूर | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १९५ 
रस्ता. 

१९. | बोररांजणी ते देवळी अंबड | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १९६ 
मुंगळा तांडा रस्ता. 

२०. | राज्यमार्- २२२ | ०/००ते १/०० ।१.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग- १९७ 
राज्यमार्ग- २२४ पारडगांव 
रस्ता. 

२१. | रांजणी ते डोलारा रस्ता. । ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- १९८ 

२२. | रांजणी ते घेटुळी रस्ता. ०/0० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- १९९ 

23. | यावलपिप्री प्रजिमा -४५ ते | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २०० 
सराफगव्हाण रस्ता. 

२४. | शिदेवडगांव ते अवलगांव | ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २०१ 
रस्ता. 

२५. | इजिमा- ५५ ते आवलगांव | ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- 202 
(खु.) रस्ता . 

२६. | राजेगांव प्रजिमा- ४५ ते | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- 203 
गिरी वस्ती आवलगांव (खु.) 
रस्ता. 

२७. | देवडी हदगांव ते | ०/०० ते 9/400 | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २०४ 
देवडीहदगांव तांडा रस्ता. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


२८. | धाकेफळ रामा- २२० ते | ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २०५ 
बुध्दविहार रस्ता. 

२९. । देवडीहदगांव ते | ०/०० ते ६/०० ।६.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २०६ 
पिरगैबवाडी रस्ता. 

३०. | राजेगांव ते तांडा रामा- २६ | ०/०० ते ५/०० | 4.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २०७ 
रस्ता. 

३१. | राजेगांव इजिमा -१०२ ते | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २०८ 
गुरू पिप्री रस्ता. 

32. | घनसावंगी ते गुरू पिप्री | ०/०० ते ६/०० | §.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २०९ 
रस्ता. 

३३. | रवणा ते दालमिल पर्यंत | ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २१० 
शाबरी नगर रस्ता. 

३४. | राज्यमार्ग- ६१ बोलेगांव | ०/०० ते २/०० |।२.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २११ 
फाटा ते भद्रेगांव रस्ता. 

३५. | भद्रेगांव ते बचेगांव रस्ता. । ०/०० ते ५/०० । ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- 292 

३६. | वडीरामसगांव ते बोंधलापूरी | ०/०० ते ४/०० | 8.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २१३ 
रस्ता. 

३७. | भद्रेगांवते तनवाडी रस्ता. । ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २१४ 

३८. | धाकेफळ ते DA ४३ | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २१५ 
देवनगर तांडा रस्ता. 

३९. | घोन्सी खु. ते रामा -२२० | ०/०० ते ५/०० | 4.00 कि.मी. । ग्रामीण ART २१६ 
बोरगांव रस्ता. 

४०. | मासेगांव ते बोरगांव रस्ता. । ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २१७ 

४१. | रामा- २२२ ते घोन्सी तांडा | ०/०० ते १ई/०० | 9.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २१८ 
रस्ता. 

४२. | कोठाळा ते कोठाळा तांडा | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २१९ 
रस्ता. 

४३. | रामा- २२२ देवी दहेगांव ते | ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २२० 
देवीदहेगांव तांडा रस्ता. 

४४. | ASOT इजिमा -१४० ते | ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २२१ 
खडे आई मंदिर रस्ता. 

४५. म. चिचोली ते देवी दहेगांव | ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २२२ 
रस्ता. 

४६. | बोडखा खु. ते खडका रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- 223 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


४७. | खडका ग्रामा -११० ते | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. _। ग्रामीण ART २२४ 
सिंदखेड रस्ता. 

४८. | लिबोणी ते सिंदखेड रस्ता. | ०/०० ते 3/400 | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २२५ 

४९. | पांढरी वस्ती ते लिबोणी | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २२६ 
रस्ता. 

yo | पिपरखेड रमाईनगर ते | ०/०० ते ८/५०० | ८.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २२७ 
हनुमाननगर प्रजिमा- २२ 
रस्ता. 

५१. | पिपरखेड (बु) विनायकनगर | ०/०० ते ७/०० | ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २२८ 
राजूरकर कोठा ते 
राजाटाकळी रस्ता. 

५२. | इजिमा- ४६ ते पिपरखेड | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २२९ 
शिवरस्ता. 

५३. | खालापूरी रामा -२२३ ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २३० 
डोंगरवाडी रस्ता. 

५४. | तीर्थपूरी ग्रामा -१११ ते | 0/00 ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २३१ 
मुरमा खु. रस्ता . 

५५. | मुरमा रामा- २२३ ते | ०/००ते ७/०० । ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २३२ 
खालापुरी ते रामा -२६ 
सागर साखर कारखाना 
रस्ता. 

५६. | Vows ते तिर्थपूरी रस्ता. | ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २३३ 

yo. | तिर्थपूरी ते एकलहेरा रस्ता. | ०/०० ते ६/०० |६.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २३४ 

५८. | पिंपरखेड बु. ते कंडारी | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २३५ 
रस्ता. 

५९. | पिंपरखेड बु. ते केनौल दत्त | ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २३६ 
मंदिर कुंभार पिंपळगांव 
रस्ता. 

go. | पिंपरखेड बु. ते केनौल ते | ०/०० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. = | ग्रामीण मार्ग- २३७ 
रक्‍ताटे वस्ती रस्ता. 

६१. । रामा-२२३ ते | ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २३८ 
कुंभारपिंपळगाव रस्ता. 

६२. | Aster ते गोपीचंदनाईक | ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २३९ 
तांडा रस्ता. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


६३. | राजाटाकळी ते रामा-२२२ | ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २४० 
ते पुणेकर वस्ती रस्ता. 

६४. | अंतरवाली टेंभी ते प्रजिमा- | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २४१ 
४६ ते पांढरी वस्ती रस्ता. 

६५. | उद्रेगांव ते भिल्ल वस्ती रस्ता. | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २४२ 

६६. | बानेगांव ते लिगसेवाडी | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २४३ 
रस्ता. 

६७. | ]ोवता ते रामसगांव रस्ता. । 0/00 ते २/०० । २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २४४ 

६८. | रामसगांव ते जोगलादेवी | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २४५ 
रस्ता. 

६९. | बानेगांव ते मंगरुळ रस्ता. । ०/०० ते ७/०० | ७.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २४६ 

७०. | राजाटाकळी ते मूर्ती पांदन | ०/०० ते ७/०० | ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २४७ 
रस्ता. 

७१. | राजाटाकळी ते उक्कडगांव | ०/०० ते ४/०० | goo कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २४८ 
रस्ता. 

७२. | शिवनगांव ते भादली रस्ता. | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २४९ 

७३. | गुंज ते परीटवस्ती रस्ता. । 0/00 ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २५० 

७४. | गुंज ते काळुंका आई वस्ती | ०/०० ते 3/400 | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २५१ 
रस्ता. 

७५. | गुंज-प्रजिमा-३१ ते लिंबी | ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २५२ 
रस्ता. 

७६. | केनौल ते लिबी रस्ता. ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २५३ 

७७. | रामा-<६१ ते विरेगाव्हान | ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. _। ग्रामीण मार्ग- २५४ 
रस्ता. 

७८. | कोठाळा ते पाटोदा माव | ०/०० ते ५/०० ।५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- 244 
रस्ता. 

७९. | गाढेसावरगांव ते मुढेगांव | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- २५६ 
रस्ता. 

८०. | माली पिपळगांव ते ग्रामा-। ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- २५७ 
१४७ रस्ता. 

८१. | निपाणी पिपळगांव ते | ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- २५८ 
हनुमानगनर रस्ता. 

एकूण २७६.००० कि.मी. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३९/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 443.900 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३१६८.२०० + 443.900 ) 
म्हणजेच ३७२१.३०० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१११७५३३१७४१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN =: 


KACHARE = 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, जालना. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


